शासन निर्णय:- 
विद्युत निरीक्षणालयातील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातून विद्युत 


शासन निर्णय क्रमांक- मुविनि-२०२२/प्र.क्र.७२/ऊर्जा-१ 


महाराष्ट्र शासन 


विद्युत निरीक्षणालयातील सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
या संवर्गातून विद्युत निरीक्षक, गट-अ 
(राजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई. 


दिनांक: १६ जून, २०२२. 


निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतील खालील 


तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-२०: ५६१००- 


१७७५००) यांना विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००) पदावर या 


आदेशान्वये विहित अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर 


अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्डाविण्यात आलेल्या ठिकाणी 


या आदेशान्वये करण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव | अधिकाऱ्या | पदोन्नती | वाटप करण्यात | पदौन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. क्र. चा स्वत:चा | चा प्रवर्ग | आलेला महसूली 
प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 
| 9 | ? ? & ५ § fF 
रि श्री.विजय नारायण | इमाव | खुला अमरावती (१ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
शिंगणे विभाग, अकोला या रिक्‍त 
पदावर. 
२ ४ | श्री. संदीप भास्कर | खुला | gor नाशिक (१) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
नि विभाग, धुळे या रिक्‍त 
पदावर. 
३ ६ श्री. चंद्रकांत" खुला | खुला पुणे (१) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
तुकाराम थोरात विभाग, सोलापूर या रिक्‍त 
पदावर. 
४ ७ श्री. उल्हास | इमाव ।खुला नागपूर (२) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
पांडूरंग करंजेकर विभाग, गडचिरोली या 


रिक्‍त पदावर. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.७9२/ऊर्जा-१ 


षु ८ | श्री. गणेश arm} अ.जा. | खुला नाशिक (२) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
Sea विभाग, जळगांव या रिक्‍त 
पदावर. 
g ९  । श्री. प्रशांत | खुला | खुला कोकण-१ (१ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
वसंतराव माने विभाग, पालघर या रिक्‍त 
पदावर. 
७ १३ [at नितीन गणपत | खुला । खुला पुणे (२) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सुर्यवंशी विभाग, पुणे या रिक्‍त 
पदावर. 
८ १४ | श्री. अनिलकुमार खुला | gor कोकण-१ (२) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सोपान पाटील विभाग, सिंधुदूर्ग या Rea 
पदावर. 
९ १५ श्री. शकील | खुला ।खुला पुणे (३) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
हमजासाहेब सुतार विभाग, कोल्हापूर या रिक्‍त 
पदावर. 
शि १६ | श्री. मनोज | इमाव | खुला नागपूर (३) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
गुलाबराव कुलथे विभाग, चंद्रपूर या Rea 
पदावर. 
शि १ १८ | श्री. अरविद | इमाव । खुला अमरावती (२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
प्रभाकर देशमुख विभाग, यवतमाळ या रिक्‍त 
पदावर. 
१२ २० | श्रीमती सुजाता| इमाव | gar कोकण-२ (१ | मुख्य विद्युत निरीक्षक 
सतिश पाटील यांच्या कार्यालयातील 
विद्युत निरीक्षक या रिक्‍त 
पदावर. 
१३ | २१  । श्रीमती राजश्री| खुला । खुला नाशिक (३) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
संजय गिते विभाग, अहमदनगर या 
रिक्‍त पदावर. 
१४ २२ | श्री. रविंद्र रमाकांत | भ.ज.ब । खुला नागपूर (१) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
गिरी विभाग, भंडारा या रिक्‍त 
पदावर. 
१५ २३  । श्री.सुधीर सोमसिंग | वि.जा.अ | खुला कोकण-२ (२) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
राठोड विभाग, मुंबई या Rea 
पदावर. 
१६ | २४ | श्रीम. विजया वि. | अ.जा. | खुला औरंगाबाद (१) । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
भालेराव विभाग, हिंगोली या Rea 
पदावर. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.७२/ऊर्जा-१ 


१७ २५ | श्री.उदय उल्हास | खुला | gor कोकण-२ (3) | विद्युत निरीक्षक, Serer, 
डांबे मुंबई या रिक्‍त पदावर. 


१८ | २६ | श्रीमागवत wae] भ.ज.ड | खुला नाशिक (४) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 


उगले विभाग, नाशिक या Rat 
पदावर. 
१९ २७ | a. संजय शंकर | वि.जा.अ. | खुला पुणे (४) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
राठोड विभाग, सांगली (मिरज) या 
रिक्‍त पदावर. 


२० | २८ श्री. विष्णूकांतत खुला | खुला औरंगाबाद (२) । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विग विटावा विभाग, लातूर या रिक्‍त 
पदावर. 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल 
केलेली आहे. सदर याचिका प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि. ०७/०५/२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे 
दि.२५/०५/२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावरील पदोन्नती खाळील 
अटींच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 
(१) सदरची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
येत आहे. 
(२) उपरोक्त पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.११९२/२०१९ सोबत संकीर्ण अर्ज क्र. ११५/२०२० तसेच मूळ अर्ज क्र.४८३/२०२० सोबत संकीर्ण 
अर्ज क्र. २२१/२०२० मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
(३) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 
(3) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांनी व्यावसायिक परीक्षा 


विहित संधीत व मुदतीत उत्तीर्ण केली आहे किंवा त्यांना नियमातील व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.७२/ऊर्जा-१ 
Sinn qe See GSE वयात याला Te RSET तनय 
देण्यात येत आहेत. 

(4) सदर अधिकाऱ्याने विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न 
स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३०/ 
कार्या-१२, दिनांक १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(६) उपरोक्‍त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना 
पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 

(७ मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या 

अधिकाऱ्यास त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत 
सूचना दयाव्यात. तसेच संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल मुख्य विद्युत 
निरीक्षक, मुंबई यांनी शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 
(८) पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे. त्यांनी अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/ 
अर्ज देऊ नये. तसे केल्यास, ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ चे 
उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, यांची त्यांनी नोंद घ्यावी. 

(९) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६१७१२१८१४४९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कसा 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSRTY, ENERGY AND 
LABOUR stalCode=400032, st=Maharashtra, 
;9C5CFE0323630591C090854AAD890486067A7D6331EC64E3 


DEPARTMENT, post: 
515: 

st 0895: 

73717E8D56D, cn=RAM CHAUDHARI 


adae96 1aféd1ac849c24fabbe21 9c4eSaBaccfa2efSdb48a9cB86c 
'=8EDCBBC09460CD9488F7A 18CC48C8B95B3908056, 
Date: 2022.06.17 12:21:09 +05'30" 


(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०००७१. 
२. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई/पुणे/ औरंगाबाद/नागपूर. 
३. सर्व संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


प्रत, 


Cc za A -O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
. सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

९. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर. 


१३. लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५. उपसचिव (ऊर्जा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (ऊर्जा-१) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.७२/ऊर्जा-१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


